कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर यांना 
भाडेपट्ट्यावर वाटप करण्यात आलेल्या 
जागेपैकी ९३७.०६ चौ.मी. जागा महाराष्ट्र रेल 
इन्फास्ट्रक्वर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशनला रेल्वे 
उड्डाण पुल बांधण्याकरीता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक-नासुप्र-१६२३/प्र.क्र.११२/नवि-२६ 
नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर,२०२३. 


वाचा :- महाव्यवस्थापक,नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक/सपंत्ती विभाग/६०७ 

दि.०३.०५.२०२३. 

नागपूर सुधार प्रन्यास संदर्भाधीन दिनांक ०३.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती, नागपूर यांना भाडेपट्ट्यावर वाटप करण्यात आलेल्या ११०.८८ एकर जमिनीपैकी ९३७.०६ 
चौ.मी. जागा महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्वर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशनला रेल्वे उड्डाण पुल बांधण्याकरीता 
भाडेपट्टयाने वाटप करण्याकरिता नागपूर सुधार प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ नियम ५(१ 
अन्वये मान्यता देण्याकरिता प्रस्ताव शासनास सादर केला. यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नागपूर सुधार प्रन्यास जमिन विनियोग नियम १९८३ मधिल नियम क्र. ५(१ नुसार कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती, नागपूर यांना भाडेपट्ट्यावर वाटप करण्यात आलेल्या ११०.८८ एकर जमिनीपैकी 
९३७.०६ चौ.मी. जागा महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्वर डेव्हळपर्मेट कॉरपोरेडानला रेल्वे उड्डाण पुल 
बांधण्याकरीता ३० वर्षांच्या भाडेपट्याने देण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


are} शार्ती- 


१) महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट GRUNT लि. यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास व कृषी 
उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर यांचे करारनाम्यात जमिनीचे विभाजन करुन वाटप करण्याच्या 
विहित केलेल्या तरतूदीनुसार ५०% जमिनीच्या मोबदल्याची रक्‍कम नागपूर सुधार प्रन्यास व 
५०% रक्कम कृषी उत्पन्न बाजार समिती, यांना प्रदान करावी. 

२) जागेचा विनियोग ज्या प्रयोजनासाठी जागा देण्यात आली आहे त्याचसाठी करण्यात यावा. 

३) नागपूर सुधार प्रन्यासच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलपर्मेट 
कॉरपोरेडानला लि. यांना 2% एकमुस्त भूभाडे आकारावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२३/प्र.क्र.११२/नवि-२६ 


) नागपूर सुधार प्रन्यास व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर यांचेमध्ये उक्त जागा वाटपाबाबत 
भाडेपट्टा करारनामा करण्यात आला आहे. यामधील तरतुदीनुसार आवश्‍यकतेप्रमाणे ठराव 
करुन अतिरिक्‍त करारनामा करण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९१२१२०१२७६०२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7 


b34418f111566e3223ba1, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 

H A M Pp AYYA serial INumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEB5BODDABD08 
6A7544E3FDF47CD7A011FF7EA4O, ‘VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA. 
Date: 2023.09.12 12:40:24 +05'30 


(विद्या हम्पय्या ) 
शासना उप सचिव 
प्रति- 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधि व न्याय), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) प्रधान सचिव यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) जिल्हाधिकारी, नागपूर 

५) सभापती,नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

६) उप महाव्यस्थापक, (DGM) महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हळपर्मेट कॉरपोरेडन लि.नागपूर 

७) अपर निबंधक तथा सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर 

८) निवडनस्ती नवि-२६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


